202105 031110381219 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग,मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
क्रमांक: डीएमयु/२०२०/प्र. क्र.९२/डीआयएसएम-९, दिनांक २० एप्रिल, २०२१९ 
आदेश 
कोरोना संक्रमणाची साखळी खंडित करू या 

संदर्भ: 

१. साथरोग अधिनियम, १८९७. 

२. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

३. महसूल व वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग आदेश क्रमांक. डीएमयु-२०२०/ 

सी.आर.९२/डीएमयु-१, दिनांक २ मे, २०२०, ३ मे, २०२०, ५ मे, २०२०, ११९ मे, २०२०, १५ 

मे, २०२०, १७मे, २०२०, १९मे, २०२०, WH, २०२०, ३१मे, २०२०, ४ जून, २०२०, २५ 

जून, २०२०, २९ जून, २०२०, ६ जुलै, २०२०, ७ जुले, २०२०, २९ जुलै,२०२०, ४ 

ऑगस्ट,२०२०, १९ ऑगस्ट,२०२०, ३१ ऑगस्ट, २०२०, ३० सप्टेंबर, २०२० व १४ 

ऑक्टोबर, २०२०, २३ ऑक्टोबर, २०२०, २९ ऑक्टोबर, २०२०, ३ नोव्हेंबर, २०२०, १४ 

नोव्हेंबर, २०२०, २३ नोव्हेंबर, २०२०, २७ नोव्हेंबर, २०२०, २७ नोव्हेंबर, २०२०, २१ डिसेंबर, 

२०२०, २४ डिसेंबर, २०२०, २९ डिसेंबर, २०२०, १४ जानेवारी, २०२१, १९ जानेवारी, 

२०२१, २९ जानेवारी, २०२१, २४ फेब्रुवारी, २०२१, १५ मार्च, २०२१, २७ मार्च, २०२१, ४ 

एप्रिल,२०२१, ५ एप्रिल,२०२१ व १३ एप्रिल,२०२१ (त्यांची कोणतीही अधिकोकरणे (भर) व 

स्पष्टीकरणे यांसह) 

४) गृह मंत्रालय ( एमएचए) आदेश क्रमांक.४०-३/२०२०-पीएम-१(ए), दिनांक १ मे, २०२०, १९ 

मे, २०२०, १९७ मे, २०२०, २०मे २०२०, ३०मे YoY, २९ जून, २०२०, २९ जुलै, २०२०, 

२९ ऑगस्ट, २०२०, ३० सप्टेंबर,२०२० व २७ ऑक्टोबर, २०२०, २५ नोव्हेंबर, २०२०, २८ 

डिसेंबर, २०२०, २७ जानेवारी, २०२१ आणि २३ फेब्रुवारी, २०२१. 

ज्याअथी, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ याअन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, खाली सही करणार, अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिती यांनी, आपल्या क्षमतेत, राज्यातील कोविड- 
१९ साथरोगाचे परिरोधन (प्रतिबंध) करण्याकरिता, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२० व १४ ऑक्टोबर, २०२० 
च्या आदेशाद्वारे (दिनांक २९ ऑक्टोबर,२०२०, २७ नोव्हेंबर, २०२०, २९ डिसेंबर, २०२० व २९ जानेवारी, 
२०२१ आणि २४ फेब्रुवारी, २०२१, १५ मार्च, २०२१, १७ मार्च,२०२१, २७ मार्च, २०२१, ४ एप्रिल, 
२०२१, ५ UMA, RON व १३ एप्रिल,२०२१ च्या आदेशांद्वारे वाढविलेला) असलेला कालावधी, १ 
मे,२०२१ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत वाढविण्यासाठी आदेश काढलेला आहे आणि वर नमूद केलेल्या 
आदेशांन्वये वेळोवेळी विवक्षित कार्यांचा समावेश करून सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित केलेली 
आहेत. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यात कोविड-१९ विषाणूचा फैलाव होण्याचा धोका आहे याबद्दल राज्य 

शासनाची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून विषाणूचा फैलाव होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी व परिरोध 


करण्याकरिता काही तातडीच्या उपाययोजना हाती घेणे अनिवार्य असल्याने, साथरोग अधिनियम,१८९७ 
oa 


ane. 


ee | 


याचे कलम 2, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ याच्या अन्य सर्व समर्थकारी तरतुदी 
यांअन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, शासनास, कोरोना संक्रमणाची साखळी खंडित 
करण्यासाठी, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये, २० एप्रिल, २०२१ रोजी रात्री ८ वाजेपासून १ मे,२०२१ रोजी 
सकाळी ७ वाजेपर्यंत पुढील उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे इष्ट असल्याचे आढळून आले आहे. 


त्याअर्थी, आता, साथरोग अधिनियम, १८९७ याच्या कलम २ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, खाली 
सही करणार, अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिती हे, आपल्या क्षमतेत, याद्वारे, पुढील निदेश देत असून ते, 
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये २० एप्रिल, २०२१ रोजी रात्री ८ वाजेपासून १ मे,२०२१ रोजी सकाळी ७ 
वाजेपर्यंत अंमलात राहतील:- 


१. सर्व किराणा मालाची दुकाने, भाजीपाल्याची दुकाने, फळ विक्रेत्यांची दुकाने, दूध पुरवठा केंद्रे 
(दुग्धशाळा), बेकरी, मिठाईची दुकाने, सर्व प्रकारच्या खाद्यान्नाची दुकाने (चिकन, मटन, पोल्ट्री, मासे व 
अंडी यांसह), कृषी अवजारे व कृषी उत्पादने यांच्याशी संबंधत असलेली दुकाने, पाळीव प्राण्यांच्या 
खाद्याची दुकाने, व्यक्‍तींना तसेच संस्थांना आगामी पावसाळ्याच्या दृष्टीने उपाययोजनाकारी साहित्य 
पुरविण्याशी संबंधित असलेली दुकाने, सकाळी ७ ते सकाळी ११ या दरम्यानच केवळ सुरू राहतील. 


२. तथापि, उक्त दुकानांमधून सकाळी ७ ते रात्री ८ या दरम्यान घरपोच सेवा देण्यास मुभा देता येईल. 
तथापि, या वेळा, स्थानिक प्राधिकरणास बदलता येतील. 


३. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संमती नंतरच 
केवळ १३ एप्रिल, २०२१ च्या आदेशाच्या कलम २ खालील अत्यावश्‌यक सेवा म्हणून कोणत्याही 
अतिरिक्‍त वस्तुंचा/ सेवांचा समावेश करू शकतील. 


४. या आदेशामध्ये विनिदिष्ट केलेल्या श्तीव्यतिरिक्‍त इतर सर्व शर्ती, १३ एप्रिल, 2022 चा शासन 
आदेश आणि राज्य शासनाने याआधीच काढलेली त्याची अधिकीकरणे (भर) व स्पष्टीकरणे यांनुसार 
असतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


o 
a 


(सीताराम कुंटे) 
मुख्य सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 


टिप:- या आदेशाचे इंग्रजीतून मराठीत भाषांतर करण्यात आळे आहे. या भाषांतरात जर 


काही संदिग्धता असल्यास इंग्रजीमधील मुद्दा अंतिम असेल. 


“क 


